महिला व बाळ विकास विभागातीळ गट-अ या संवर्गातील 
पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: मबाआ २०१८/ प्र.क्र.१६६/कार्या-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दिनांक: १ जून, २०१९ 


वाचा :-१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन), नियम, १९८१ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेतन १३११/प्र.क्र.१७/ सेवा-३, दिनांक २७ डिसेंबर, २०११ 
३) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: वेतन-१३११/ प्र.क्र.१७/सेवा-३ दि.१ जून, २०१५ 
४) शासन शुध्दीपत्रक महिला व बाळ विकास विभाग क्रमांक, मबाआ २०१६/प्र.क्र.६/का-७ 
दि. ३० जानेवारी, २०१६ 
५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एसआरव्ही २०१८/ प्र.क्र.२०८/कार्या-१२ 
दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 


सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधिन क्र. ५ येथील दि. ०५ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविताना विचारात घ्यावयाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. महिला व 
बाल विकास विभागातील आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग, आयुक्तालय, पुणे व एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, आयुक्तालय, नवी मुंबई येथिल गट-अ या संवर्गातील बहुसंख्य पदे रिक्‍त आहेत. सदर पदे 
सरळसेवेने/ पदोन्नतीने/ प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत विभागामार्फत कार्यवाही सुरू आहे. तथापि, एकंदरित 
महिला व बाल विकास विभागात गट-अ संवर्गातील बहुसंख्य पदे ही बऱ्याच कालावधीकरिता रिक्‍त राहणार 
आहे.आता या विभागाकडील गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या रिक्‍त पदांची वाढलेली संख्या, रिक्‍त पदे 
भरण्यास विभागास लागणारा कालावधी याचा विचार करून गट-अ संवर्गातील रिक्‍त पदांचा अतिरिक्‍त कार्यभार 
सोपविण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्‍त दि. ०५ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन परिपत्रकातील 
मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून सुधारित आदेशा निर्गमित करण्याची बाबा शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक:- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना रिक्‍त पदांचे अतिरिक्त कार्यभार 
सोपविण्याबाबतचे यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेले शासन आदेशा, परिपत्रक अधिक्रमित करण्यात येत असून 
पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहीत करण्यात येत आहे:- 


9 महिला व बाल विकास विभाग, आयुक्तालय, पुणे व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
आयुक्तालय, नवी मुंबई यांनी सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधिन दि. ०५ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून त्यांच्या अधिनस्त गट-अ संवर्गातील Rea 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार योग्य त्या अधिकाऱ्यास देण्यासंबंधी शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


IR परिपत्रक क्रमांकः मबाआ २०१८/ प्र.क्र.१६६/कार्या-७ 


२. सदर प्रस्ताव सादर करताना विभागीय चौकशी सुरु असलेल्या अधिकाऱयास अतिरिक्त 
कार्यभार दिल्यामुळे त्याच्या स्वत:च्या विभागीय चौकशीवर प्रभाव पडण्याची वा विभागीय चौकशीमध्ये 
अडथळा आणण्याची शक्यता असल्यास, अशा अधिकाऱ्यांस अतिरिक्त कार्यभार प्रस्तावित करण्यात 
येऊ नये. 

३. वरील प्रमाणे सादर केलेल्या प्रस्तावावर विचार करून गट-अ संवर्गातील रिक्‍त पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबतची कार्यवाही शासन स्तरावरून करण्यात येईल. 

४. तथापि बदली, सेवानिवृत्ती, निलंबन इ. कारणांमुळे रिक्‍त झालेल्या पदावर तात्पुरत्या 
व्यवस्थेच्या स्वरुपात कमाल १५ दिवसाच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त कार्यभार प्रकरण परत्वे संबंधित 
आयुक्तांना त्यांच्या स्तरावरून देता येईल. १५ दिवसाच्या कालावधीनंतर तात्पुरत्या व्यवस्थेतंर्गत 
दिलेला अतिरिक्त कार्यभार आपोआप संपुष्ठात येईल. 

५. परिच्छेद ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार अतिरिक्त कार्यभाराची तात्पुरती व्यवस्था अमलात 
आणल्यानंतर संबंधित आयुक्तांनी अतिरिक्त कार्यभाराचा रीतसर प्रस्ताव आवऱ्यक त्या सर्व माहितीसह 
शासनास सादर करून १५ दिवसाच्या आत मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. 


०२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
निर्देशाच्या अनुषंगाने सदर परिपत्रकातील तरतूदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याची महिला व बाल 
विकास विभागाच्या सर्व अधिनस्त कार्यालयांनी दक्षता घ्यावी. 


०३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६०३१५१५५३१६३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

सदर सूचना तात्काळ अंमलात येत आहेत. 

महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ri DN: meni shtra, वान And Child 

2.5¥ 5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1 

के a64477bf79d694, 
‘all iber= b7b8di if 7 49fe Ff (०2810. 
॥-॥॥॥०॥-॥०॥(-॥९॥ ३-0 
Date: 2019.06.03 16:56:25 +05'30' 
(ला.रा.गुजर) 

शासनाचे सहसचिव 


प्रत 


१. आयुक्‍त,महिला व बाल विकास, पुणे. 

२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

४. सर्व विभागीय Saya Aa व बाल विकास विभाग 

५. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 

६. सह सचिव महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
७. कक्ष अधिकारी, (कार्यासन-७ अ)महिळा व बाल विकास 

८. निवड नस्ती (कार्यासन-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


